मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांना 
शासकीय निवासस्थानाचे वाटप 
करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : २५ जून, २०१९ 


शासन निर्णय : 


डॉ. निलम दिवाकर गो-हे, मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांना "सी-३", मादाम कामा मार्ग, 


मुंबई या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


२. 


सन्माननीय उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेला 


बंगला पंधरा दिवसांच्या काळावधीत रिक्‍त करुन देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


डर 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०६२५१७१४३८७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjana Pradeep Khopde 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

Sa nj a n a P fa d ee p ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=162267a166279e5 1cd3flcc6e10b61ce9 

Kh 0 pd e 868a859260375a1bba3e5f88931d998, 
cn=Sanjana Pradeep Khopde 
Date: 2019.06.25 17:20:44 +05'30' 


(सं. प्र. खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 

२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 


७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
८. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
९. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


१०, 
११; 
१२. 
१२३. 
१४. 


मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५,मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई- ४००००१. 
उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 
उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 
उप अभियंता, मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


